सार्वत्रिक बदली- सन २०२३ 
सह AYA (गट-आ), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-२७२३/प्र.क्र.६१/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मे, 2023. 


शासन आदेशा:- 

सह आयुक्‍त (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील अधिकाऱ्याची 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४ (२) व ४ (३) मधील तरतुदीनुसार, सन २०२३ मध्ये 
नियत बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
| | 2 3 PB 
qs श्री.विश्वनाथ इंदिसे सह आयुक्‍त (प्रशासन), राज्य सहआयुक्त (समन्वय), राज्य 
उत्पादन शुल्क, मुंबई उत्पादन शुल्क, नागपूर 


२. सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


३. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन 
करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०५३१२०२४०१४६२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ BAYAJI 


AJETRAO 


(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-२७२३/प्र.क्र.६१/राउशु-१ 


३) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) श्री.विश्वनाथ इंदिसे, सह आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
) 
) 
) 


9८ 


(> 
ae 


mn 


&. 


सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०) निवडनस्ती (राउझु-१). 


(< 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


